योजना या योजनेस सन २०१९-२० या वर्षाकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएस -२०१९/प्र.क्र.९२/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० जून, २०१९ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.३८/११-अ, 
दि.२७.०२.२०१९ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ -३ , दि.०१.०४.२०१९ 
३. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र २००११/१/२०१९/५, 
दि.१६.०५.२०१९ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सां.-५/आयसीएस/४९/२०१९, दि.२७.०५.२०१९ 
प्रस्तावना - 
पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना ही योजना सन २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र 
राज्यात रु.७०.०० लाख इतक्या निधीच्या मर्यादेत राबविण्यास संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने 
प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 


२. पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेतील २२ 
अस्थायी पदे दिनांक १ मार्च, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेस केंद्र 
शासनाने दिलेल्या प्रशासकिय मान्यतेच्या मर्यादेत व राज्य शासनाच्या श्वेतपुस्तिकेप्रमाणे (White book) 
सन २०१९-२० मध्ये मंजूर केलेल्या तरतूदीनुसार राज्य शासनाची बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता 
देण्याकरिताचा प्रस्ताव कृषि आयुक्‍तालयाने उपरोक्त दि.२७.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर HIG 
आहे. त्या अनुषंगाने उपरोक्त योजनेला सन २०१९-२० या वर्षाकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात 
राबविण्यास व सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० साठी पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
रु. ७०.०० लाख इतक्या रकमेचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएस -२०१९/प्र.क्र.९२/११-ओ 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 
सन २०१९-२० सन २०१९-२० साठी | 
अर्थसंकल्पित केंद्र शासनाने दिलेली 

तरतूद प्रशासकीय मान्यता 


fate 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
(१०.०० 


—_— 


एकूण २५०.०० 


(७०.०० 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 


"मागणी क्रमांक डी-३, २४०१, पीक संवर्धन, 

(००) (१११) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

(००) (११) पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, 
(१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) (२४०१ २५७८)" 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण )यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१९०६२०१२३२०६२२०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Neeta Eknath 5011 
N F k h DN: ht i id ADF 
eeta natn Depatiienk pbstlcs0s=i00030, sal 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682¢53a425 
क e54d187a7c1 
INumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be57548776492b 
Shinde serve 
Dat T fate 6.20 12:29:55 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
:4 


प्रति, 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएस -२०१९/प्र.क्र.९२/११-ओ 


३. उप सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

४. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३ 

१४.निवड नस्ती, का.११-अञे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


